जिल्हा कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 
केंद्र, उस्मानाबादचे रुपांतर मॉडेल करिअर सेंटर, 
उस्मानाबाद मध्ये करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.०४/रोस्वरो-१ 
४३५, ४ था मजला, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १३ सप्टेंबर,२०१९ 
वाचा - 
१) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय यांचे पत्र क्र.कौविरोवउसं- ९/ 
मॉकसे/८८८९, दि. ११.१२.२०१८, दि. १६.१.२०१९ व दि. ०३.०७.२०१९. 
२) रोजगार महानिदेशालय ,श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र H. DGE-G-11011 /01 /2018- 
NCS-MCC/100 more (Osmanabad) दि.२२.१०.२०१८ व दि. १९.०६.२०१९. 


प्रस्तावना - 

देशातील युवकांच्या भविष्यातील प्रगतीच्या दृष्टीने त्यांनी उत्तम कौशल्य प्राप्त करुन घेऊन सुयोग्य 
रोजगाराची (Career) निवड करावी यादृष्टीने केंद्र शासनाद्वारे उभरत्या युवाशक्तीच्या रोजगारविषयक मार्गदर्शनावर 
(Career Counselling) विशोषत्वाने लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. रोजगार महानिदेशाळलय (DGE) तसेच श्रम व 
रोजगार मंत्रालय यांच्यामार्फत “राष्ट्रीय करिअर सेवा” ( National Career Service) ही योजना मंजूर करण्यात 
आलेली आहे. 

सदर योजनेंतर्गत रोजगार विषयक विविध सेवा पुरविण्याचे प्रयोजन आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाद्वारे प्रत्येक 
राज्यामध्ये सर्वसमावेशक असे “मॉडेळ करिअर सेंटर” स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. या “मॉडेळ करिअर 
सेंटर“मार्फत कौशल्यावर आधारीत रोजगारांच्या संधीचा /मागणीचा शोध घेवून युवावर्गातील प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या 
कल-क्षमतेनुसार प्रशिक्षण तसेच रोजगाराच्या संधीबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे, तसेच संबंधितांना रोजगार 
मिळण्यासाठी नियोक्त्यांच्या संपर्कात आणण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्यात किमान 
एका रोजगार मार्गदर्शन केंद्राचे रुपांतर “मॉडेल करिअर सेंटर” मध्ये करण्याचे निश्चित केले असून, महाराष्ट्र राज्यात 
"यवतमाळ" जिल्हयातील कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राची निवड करण्यात आली आहे. 
त्याअनुषंगाने दि. २०.१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये त्यास शासन मान्यता देखील देण्यात आली आहे. आता केंद्र 
शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालय, रोजगार महासंचालनालयाच्या संदर्भ क्र.२ येथे नमूद दि.२२.१०.२०१८ च्या 
पत्रानुसार केंद्र शासनाने रु. ४३,९५,७००/-( रुपये त्रेचाळीस लाख पंच्यान्नव हजार सातशे फक्त) इतका निधी मंजूर 
केला आहे व प्रथम टप्प्यात त्यापैकी रु. २६,३७,४२०/- (रु. सव्वीस लाख सदतीस हजार चारडी वीस फक्त) इतके 
अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उस्मानाबादचे रुपांतर “मॉडेळ करिअर सेंटर” मध्ये करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती व त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

केंद्र शासनाच्या रोजगार महानिदेशालय (DGE), श्रम व रोजगार मंत्रालय यांच्यामार्फत राबविण्यात येणा- 
या “ राष्ट्रीय करिअर सेवा ( National Career Service)” या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने दिलेल्या मंजूरीनुसार 
राज्यातील उस्मानाबाद जिल्हयामधील जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रांचे रुपांतर 
“मॉडेल करिअर सेंटर* मध्ये करण्यास या शासन निर्णयान्वये रु. ४३,९५,७००/-(रुपये त्रेचाळीस ळाख पंच्यान्नव 
हजार सातशे फक्त) इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.०४/रोस्वरो-१ 


२. राज्यात स्थापन करावयाच्या “मॉडेल करिअर सेंटर” या योजनेचा उद्देश, ASS करिअर सेंटरद्वारे पुरविण्यात 
येणा-या सेवा, योजनेतील केंद्र शासनाचा सहभाग, राज्य शासनाचा सहभाग इ.बाबतचा सविस्तर तपशील पुढील 
नमूद विवरणपत्रानुसार आहे:- 


अ. | मुद्दयांचे नाव मुद्दयांबाबत सविस्तर माहिती 
क्र 
i . | योजनेचेनावव महाराष्ट्र राज्यातील उस्मानाबाद जिल्हा Hated विकास, रोजगार व 
अंमलबजावणीचे =| उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे रुपांतर "मॉडेळ करिअर सेंटर" मध्ये करणे. 
ठिकाण 
२. | योजनेचा उद्देठा ग्रामीण, स्थानिक तसेच निमशहरी भागातील रोजगार इच्छुक उमेदवारांना 
रोजगाराच्या संधी, तंत्रज्ञानाचा वापर करुन समुपदेशन आणि प्रशिक्षण 
पारदर्शीरित्या व प्रभावी पध्दतीने उपलब्ध करुन देणे. 


3. | करिअर १. रोजगार बाजारक्षेत्राचा अभ्यास करुन रोजगारांच्या संधीचे अंदाज 
सेंटरमार्फत वर्तविणे. 
देण्यात येणा-या २. उमेदवारांना त्यांचे Greg, स्वारस्य आणि मागणीचा विचार करुन 
सेवा समुपदेडञान करणे. 
३. मनुष्यबळाच्या मागणीनुसार, रोजगारक्षम व कौशल्ययुक्‍्त 
मनुष्यबळाची सांगड घालणे. 
४. केंद्रामार्फत पुरविण्यात येणा-या विविध सेवा सुविधांचा विविध मार्गाने 
प्रचार व प्रसिध्दी करणे. 


| . । मोडेल करिअर १.करिअर सेंटर स्थापन करण्याकरिता करिअर समुपदेशकाची (कौडाल्य 
सेंटर अंतर्गत केंद्र | विकास , रोजगार व उद्योजकता अधिकारी) विविध प्रशिक्षणाद्वारे क्षमता बांधणी 
शासनाचा सहभाग | करणे. 

२.उमेदवारांचे व्यवसाय समुपदेडान करण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांना सहाय्य 
करण्यासाठी मूल्यमापन किट व हिंदी आणि स्थानिक भाषेतील अन्य संदर्भ 
साहित्य उपलब्ध करुन देणे. प्रमाणित कार्यपध्दती, मानसशास्त्रीय मूल्यमापन 
व अभिक्षमता चाचण्या, मूल्यमापन किट, वांरवार विचारले जाणारे प्रश्नसंच, 
रोजगार निवडीसंदर्भात हकश्राव्य साहित्य इ.उपलब्ध करुन देणे. 

३.स्थानिक स्तरावर रोजगार मेळावे आयोजित करण्यासंदर्भातील आदर्श 
कार्यपध्दती, स्थानिक उदयोजकांची सूची इ. मोबाईल व्हॅनसाठी जाहिराती 
अंतर्भूत असलेल्या मार्गदर्शन सूचना, सदरची सेवा जास्तीत जास्त 
लोकांपर्यन्त पोहोचण्याकरिता आदर्श कार्यपध्दती यासारखी संसाधने ( tools) 
व सहाय्य उपलब्ध करुन देणे. 

४.मॉडेल करिअर सेंटरची स्थापना करणेकरिता सर्व प्रकारचे सहाय्य व 
मार्गदर्शन करणे. 

५.तरुण व्यावसायिक तज्ञाची ( Young professional & Counsellor) मदत 
तीन वर्षाकरिता उपलब्ध करुन देणे. सदरचे तरुण व्यावसायिक तज्ञ संबंधित 
मॉडेल करिअर सेंटर च्या कार्यक्षमतेबाबत नियमितरित्या अहवाल सादर 
करतील व तो सर्व सहभाग धारकांना उपलब्ध करुन देतील. 

६.मॉडेल करिअर सेंटरसाठी नॅशनल करिअर सर्विसेस gids उपलब्ध करुन 
या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून माहिती उपलब्ध करुन देणे . 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.०४/रोस्वरो-१ 


# 


Beara नाव मुद्दयांबाबत सविस्तर माहिती 


७.काल सेंटर व हेल्प डेस्क सेवा अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील दूरध्वनी क्रमांक 
रोजगार इच्छूक व करिअर घडवू इच्छिणा-या उमेदवारांकरिता उपलब्ध करुन 
देणे. 

८.केंद्र शासनाच्या विविध योजना यांची माहिती रोजगार इच्छुक उमेदवारांना 
पुरविणे. 

५. | राज्यशासनाची | १.मॉडेल करिअर सेंटर स्थापन करुन ते भविष्यात कार्यरत राहण्याच्या दृष्टीने 
भूमिका व सहभाग | राज्य शासनाकडून व्यवस्थापन करण्यात येईल. 

२. आवश्‍यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

3. सहायक संचालक, जिल्हा Hered विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, उस्मानाबाद जिल्हा हे उस्मानाबाद जिल्हयात या योजनेची 
अंमलबजावणी करतील. 

४. उपसंचालक,कौडाल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता संचालनालय हे 
ARISTA सहायक संचालक, जिल्हा उस्मानाबाद यांना निधी उपलब्ध 
करुन देतील व सदर निधीकरिता सहायक संचालक (लेखा) कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता संचालनालय हे आहरण व संवितरण अधिकारी 
राहतील. 

५. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय हे या 
योजनेचा वेळोवळी आढावा घेतील व संनियंत्रण करतील व आवश्यक 


मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देतील. 
६. | आढावा व देखरेख | योजनेच्या यशस्वीतेचा निकष हा किती उमेदवारांचे मूल्यमापन झाले, 
सनियंत्रण अभिक्षमता चाचणी झाली, समुपदेशन झाले, किती झाळांमध्ये समुपदेशन 


कार्यक्रम आयोजित करण्यात आळा, किती रोजगार मेळावे झाले, किती क्षेत्रीय 
उपक्रम (Outreach Activities) आयोजित केले, किती रिक्‍्तपदे प्राप्त करुन 
घेतली, किती जणांना रोजगार प्राप्त झाला, रोजगारांच्या संधी प्राप्त झाल्या 
यावर अवलंबून राहील. 

मॉडेल करिअर सेंटरच्या प्रगतीचा आढावा तसेच देखरेख AVA 
करिअर सेंटर या वेबपोर्टल मार्फत वेळोवेळी करण्यात येईल. 

: . | मांडेल करिअर मॉडेल करिअर सेंटर साठी नव्याने पद निर्मिती करण्यात येणार नाही. जिल्हा 


सेंटरसाठी कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उस्मानाबाद येथे 

मनुष्यबळाचे कार्यरत असलेले अधिकारी/कर्मचारी मॉडेल करिअर सेंटरचे कामकाज 

नियोजन पाहतील. सदर योजनेअंतर्गत एका व्यावसायिक तज्ञ/समुपदेशक यांच्या सेवा 
केंद्र शासनाच्या रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालळय (DGEST) यांचेकडून 
उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 


८. | आर्थिक नियोजन । उस्मानाबाद जिल्हयात मॉडेल करिअर सेंटर सुरु करण्यासाठी केंद्र 
शासनाकडून सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात रु. ४३,९५,७००/-(रुपये 
त्रेचाळीस GE CAAT हजार सातशे फक्त) एवढे आर्थिक सहाय्य मंजूर 
करण्यात आले आहे. मंजूर रक्‍्कमेतील ६०% रक्कम म्हणजे रु. रु. 
२६,३७,४२०/- (रु. सहवीस लाख सदतीस हजार चारशे वीस फक्त) केंद्र 
शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या दि. २२.१०.२०१८ च्या पत्रान्वये 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.०४/रोस्वरो-१ 


# 


मुद्दयांचे नाव मुद्दयांबाबत सविस्तर माहिती 


वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. उर्वरीत रक्‍कम दुस-या हप्त्यात 
२०% व तिस-या हप्त्यामध्ये २०% अशा पध्दतीने वितरीत करण्यात येईल. 
यासंदर्भात DGE&T यांनी दि.१०.१२.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये तसेच 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशामधीळ मार्गदर्शक सूचनांचे पालन 
करण्यात यावे. 

९. | योजनांतर्गत या योजनेतर्गत करावयाची खरेदी ही राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार 
खरेदी व कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात येईल. तसेच याविषयीचे 
कार्यालयीन आदेडा निर्गमित करणे, देयके अदा करणे व इतर संबंधित सर्व 
कामकाज आयुक्त, HCY विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय 
यांच्यामार्फत पार पडले जाईल. 

i ० | योजनेची पुढील । आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय हे सदर 
कृती योजनेचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनास सादर करतील 
व तदृनंतर सदर मॉडेल करिअर सेंटर पुढील वर्षासाठी चालू ठेवण्यासाठी 
आवर्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


३. “मॉडेल करिअर सेंटर” स्थापन करणे, ही योजना राबविण्यासाठी मागणी क्र. झेड- ०१, प्रधान लेखाशीर्ष 
२२३०- कामगार व सेवायोजन,०२ सेवायोजन सेवा, ( ००१) संचालन व प्रशासन, (०१) कौशल्य विकास, रोजगार व 
संचालनालय ( सेवायोजन संचालनालय), (०१)(१०) मॉडेल करिअर सेंटर (२२३० ओ०११) (योजनांतर्गत) ३१, सहायक 
अनुदाने ( वेतनेत्तर) हे लेखाशीर्ष उपलब्ध आहे. या लेखाशीर्षाखाली वेळोवेळी मंजूर व वितरीत केलेला निधी खर्ची 
टाकण्यात यावा. निधी वितरणाबाबतचा झासन निर्णय स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. 
४. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०६/१४७१, दिनांक २७ मे, 
२०१९ आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३ /प्र.क्र.३० /१३/विनियम, भाग-२, दि. १७ एप्रिल, २०१५ 
मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-पहिला, उप विभाग-तीन अ.क्र.४, परिच्छेद क्र. २७ (२) (ओ) 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१३१८५३०९८६०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 


Date: 2019.09.13 19:06:58 +05'30' 

(डॉ. सुवर्णा सि. खरात) 
शासनाच्या सह सचिव 

प्रत, 

मा.राज्यपालांचे सचिव 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे प्रधान सचिव 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे प्रधान सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

५. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


Cc Av A 9 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.०४/रोस्वरो-१ 


सर्व विधानमंडळ सदस्य 

मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 

अवर सचिव , MMP cell, रोजगार महानिदेशालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार, 3/90 जाम 
नगर हाऊस, शहाजहान रोड, नवी दिल्ली-११ ००११ 

१०. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय,कोकणभवन,नवी मुंबई 

११. सहायक संचालक, जिल्हा कौडाल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उस्मानाबाद 
१२. कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. कार्यासन अधिकारी (रोस्वरो-२), Hed विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवडनस्ती (रोस्वरो-१) 


one 6-८ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


